सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात महात्मा 
फुले कृषि विद्यापीठ,राहुरी या विद्यापीठास 
३५,भांडवली मत्तेच्या निर्मीतीकरीता 
अनुदान या बाबीकरीता अनुदान वितरीत 


करण्याबाबत.... (कार्यक्रम खची 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि,पश्युसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक: मफुवि-१४२३/प्र.क्र.११८/७-अ, 
मादाम कामा मार्ग,हुतात्मा राजगुरु चौक,मंत्रालय विस्तार,मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: २०/१०/२०२३. 


वाचा : १) वित्त विभाग,शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दि.१२.०४.२०२३. 
२) कृषि व पदुम विभाग,शासन निर्णय क्र.मफुवि-३७२३/प्र.क्र.११२/७अ, दि.३१.५.२०२३ 
व दि.११.०८.२०२३. 
3) नियंत्रक,महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ,राहुरी यांचे क्र.मफुकृवि/बांध/२६८,२६९,२७०, 
2199/2023, दि.२०.०६.२०२३ रोजीचे पत्र. 
४) कृषि व पदुम विभाग,शासन निर्णय क्र.संकीर्ण-१५१९/प्र.क्र.६५/६अ,दि.२६.०६.२०२३. 


प्रस्तावना:- 
सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी या कृषि विद्यापीठास 
मागणी क्र.डी-३, ०१,पीक संवर्धन,१२०, इतर संस्थांना सहाय्य, (००)(०६) महात्मा फुळे कृषि 
विद्यापीठाला सहायक अनुदान (कार्यक्रम) (२४१५ ००७२) या लेखाशीर्षातर्गत ३५,भांडवली मत्तेच्या 
निर्मीतीकरीता अनुदान या बाबीकरीता एकूण रु.३०००.०० लाख इतकी अर्थसंकल्पीय तरतूद करण्यात 
आली आहे. सदर लेखाशिर्षांतर्गत सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात वित्त विभागाच्या संदर्भ क्रमांक १ 
च्या परिपत्रकातील सूचनांनुसार मंजूर अर्थसंकल्पीय तरतूदीच्या ४०% प्रमाणात एकूण रु.१२००.०० 
लाख निधी संदर्भ क्र.२ येथील दि.३१.०५.२०२३ व दि.११.०८.२०२३ च्या शासन निर्णयान्वये वितरीत 
करण्यात आला आहे. 
सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षातील अर्थसंकल्पीय तरतूद चाळू आर्थिक वर्षात पुरेशी नसल्याने 
नियंत्रक,महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ,राहुरी यांनी राहुरी कृषि विद्यापीठांतर्गत चाळू असलेल्या विविध 
महाविद्यालयांच्या बांधकामांकरीता लेखाशिर्ष (२४१५ ००७२) अंतर्गत ३५,भांडवली मत्तेच्या 
निर्मीतीकरीता अनुदान या उद्दीष्टाखाळी एकूण रु.२५०८८.२३ लाख निधीचा पूरवणी मागणी प्रस्ताव 
संदर्भ क्र.३ च्या पत्रान्वये शासनास सादर केला होता. त्यासअनुसरुन विभागाने सन २०२३-२४ च्या 
विधानमंडळाच्या माहे जुले,२०२३ च्या पावसाळी अधिवेशनात, महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी या 
विद्यापीठास (२४१५ ००७२) या लेखाशीर्षांतर्गत 34, भांडवली मत्तेच्या निर्मितीकरीता अनुदान या 
बाबीकरीता एकूण रु.२१३००.०० लाख अतिरीक्त अनुदानाचा पुरवणी मागणी प्रस्ताव नियोजन व वित्त 


शासन निर्णय क्रमांकः मफुवि-१४२३/प्र.क्र.११८/७-अओ 


विभागास सादर केला होता. वित्त विभागाने महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ,राहुरी अंतर्गत मौजे काष्टी, 
ता.माळेगाव,जि.नाशिक येथील कृषि विज्ञान संकुलातील इमारतींच्या बांधकामासाठी राहुरी कृषि 
विद्यापीठाच्या कार्यक्रम खर्चाखाळील (२४१५ ०००७२) या लेखाशिर्षातर्गत ३५,भांडवली मत्तेच्या 
निर्मितीकरीता अनुदान या उद्दीष्टाखाली रु.५०००.०० लाख (अक्षरी रु.पन्नास कोटी) इतक्या अतिरिक्‍त 
निधीची तरतूद मंजूर केली आहे. सदर पुरवणीमागणीद्वारे अर्थसंकल्पीत झालेल्या अनुदानातून महात्मा 
फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी अंतर्गत मौजे काष्टी, ता.मालेगाव, जि.नाशिक येथील कृषि विज्ञान 
संकुलातील इमारतींच्या बांधकामासाठी महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ,राहुरी या कृषि विद्यापीठास निधी 
वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षाकरीता,महात्मा फुले कृषि विद्यापीठाला सहायक अनुदान 
(कार्यक्रम) २४१५ ००७२, या लेखाशीर्षांतर्गत ३५,भांडवली मत्तेच्या निर्मितीकरीता अनुदान या 
बाबीकरीता मंजूर एकूण अर्थसंकल्पीय तरतुदीतून खालीलप्रमाणे रु.५०,००,००,०००/- (अक्षरी रुपये 
पन्नास कोटी फक्त) एवढे अनुदान वितरीत करण्यास झासन मंजुरी देत आहे. याबाबतचा सविस्तर 
तपशील पुढीलप्रमाणे दर्शविण्यात आला आहे. 


(रु.लाखात) 
लेखाशिर्ष/उद्दीष्ट | योजना/योजनेंतर्गत | प्रशासकीय मान्यता | सन २०२३-२४ | पुरवणी एकूण अर्थ- | या शासन 
येणारे महाविद्यालय | किंमत (अनावर्ती) या आर्थिक | मागणीद्वारे संकल्पीत | निर्णयान्वये 
वर्षात मूळ | अर्थसंकल्पीत । तरतूद वितरीत 
अर्थसंकल्पीत | तरतूद करावयाचे 
तरतूद अनुदान 
२ ३ 8 4 द 9 8 
मागणी क्र. डी-३, | महात्मा फुले कृषि | फेज १- १६९२४.०० । 3000.00 ५०००.०० ८०००.०० | ५०००.०० 
०१ पिकसंवर्धन, | विद्यापीठ राहुरी, 
१२० इतर संस्थांना | अंतर्गत कृषि विज्ञान | फेज २- २१८२५.०० 
सहाय्य, संकुल,मौजे काष्टी, 
(००)(०६) महात्मा | ता.मालेगाव, 
फुले कृषि | जि.नाशिक 
विद्यापीठाला 
सहायक अनुदान 
(कार्यक्रम), 
२४१५ ००७२, 
३५-भांडवली 
मत्तेच्या 
निर्मितीकरीता 
अनुदान 
एकूण - ५०००.०० 


२. सदर शासन निर्णयातील अनुदान हे खालील नमूद अटी व शर्तीच्या अधिन राहून वितरीत करण्यात 
येत आहे. 
१) वित्त विभागाच्या दि.१२.०४.२०२२ च्या परिपत्रकामध्ये देण्यात आलेल्या सूचनांची काटेकोर 
अंमलबजावणी करण्यात यावी. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मफुवि-१४२३/प्र.क्र.११८/७-अओ 


२) कृषि विद्यापीठांनी योजना आणि बाबनिहाय वितरीत केलेला निधी संबंधीत योजनेतील अनुज्ञेय 
बाबींसाठीच फक्त खर्च करावा. 

३) वितरीत केलेला निधी कोणत्याही कारणास्तव अखर्चित/शिल्लक राहीला/राहणार असेल तर 
सदर अखर्चित/शिल्लक निधी शासनाचे मान्यतेशिवाय इतर गटांसाठी/योजनांसाठी/बाबींसाठी 
परस्पर वर्ग करु नये किंवा खर्च करु नये. 

४ ज्या योजनांतर्गत योजनांचा कालावधी संपळेळा आहे, अशा योजना संबंधीत कालावधीनंतर 
शासनाची मान्यता मिळाल्याशिवाय योजनांतर्गत खर्चाने पुढे चाळू ठेऊ नयेत. 

५) महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषदेने, कृषि विद्यापीठांना मंजूर केळेळे सहाय्यक अनुदान, 
अनुदान सुत्राप्रमाणे बरोबर आहे किंवा कसे, तसेच विहीत आदेशा / कार्यपध्दतीनुसार खर्च 
करण्यात येत आहे किंवा कसे, याबाबत प्रत्येक आर्थिक वर्षाचा मुल्यमापन अहवाळ शासनास 
संबंधित आर्थिक वर्ष समाप्त झाल्यापासून तीन महिन्यांच्या कालावधीत सादर करावा. तसेच, 
मागील आर्थिक वर्षाचा अखर्चित निधी किती आहे हे तात्काळ शासनास कळवावे. 

६) कृषि विद्यापीठांना त्यांचे महसूली उत्पन्न वापरण्यास शासनाने मान्यता दिलेली आहे. याबाबत 
विद्यापीठाने विहीत आदेश आणि कार्यपध्दतीनुसार उचित कार्यवाही करावी. तसेच महसूली 
उत्पन्न वाढविण्याच्या योजना राबविण्याबाबत कार्यवाही करावी. 

७) विद्यापीठांना मंजूर करण्यात आलेले अनुदान महाराष्ट्र कृषि विद्यापीठ अधिनियम १९८३, 
महाराष्ट्र कृषि विद्यापीठ परिनियम १९९०, आणि महाराष्ट्र कृषि विद्यापीठ लेखा संहिता १९९१ 
मधील तरतूदीप्रमाणे आणि प्रचलित शासन आदेश व विहित कार्यपध्दतीनुसार सक्षम अधिका- 
यांची प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता घेतल्यानंतर विहीत मर्यादेत खर्च करण्यात यावे. केवळ 
अर्थसंकल्पीय तरतूद आहे किंवा अनुदान वितरीत केले आहे म्हणून खर्च करु नये. 

विद्यापीठाच्या नियंत्रक आणि इतर संबंधित सक्षम प्राधिका-यांनी उपरोक्‍त अटी व शार्तीचे 
काटेकोरपणे अनुपालन करावे. 


३. या प्रित्यर्थचा खर्च सन २०२३-२४ च्या अंदाजपत्रकात नमूद केलेल्या लेखाशीर्षाखाली मंजूर 
केलेल्या तरतूदीतून मासिक निधी विवरणपत्राच्या मर्यादेत भागवावा व त्याच लेखाशिर्षाखाली खर्ची 
टाकण्यात यावा. 


४. सहायक लेखाधिकारी, महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ,राहुरी या आहरण व संवितरण अधिकारी 
यांनी संबंधित उपशीर्षांतर्गत मंजूर केलेले अनुदान कृषि विद्यापीठांचे संबंधित नियंत्रक यांना अदा 
करण्याबाबत आव्यक कार्यवाही करावी. 


५. सदर आदेश महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियम पुस्तिका (भाग-१) १९७७ अन्वये प्रशासकीय विभागांना 
प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार, तसेच, नियोजन विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.३९०/का.१४३१, 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः मफुवि-१४२३/प्र.क्र.११८/७-अओ 


दि.०३.१०.२०२३ व वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.२७१/२०२३/व्यय-१, दि.०५.१०.२०२३ 
नुसार देण्यात आलेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहेत. 


६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करुन देण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०२३१०२०१७१६०२०२०१ असा 
आहे. हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by PRATIBHA MADHAV PATIL 


DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, URBAN 
DEVELOPMENT DEPARTMENT, 


2.5.4.20=b693d975fffc642fe6b87c2ce9e1297fd 1 e8bda9b45oF 
85f75f159984ba680fd, postalCode=400032, st=Mah. 


MADHAV PATIL == == 
(प्रतिभा पाटील) 
उप सचिव,महाराष्ट्र शासन 

प्रति, 

१. मा.मंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय,मुंबई. 

२. मा.मंत्री (सार्वजनिक बांधकाम) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

३. अपर मुख्य सचिव, कृषि व पदुम विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

४. महासंचालक, महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषद, पुणे. 

५. कुलगुरु / कुलसचिव / नियंत्रक, महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी. 
वित्तीय सल्लागार, महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषद, पुणे. 
सहायक लेखाधिकारी, महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ,राहुरी 
. महालेखापाल, महाराष्ट्र १/ २ (लेखापरीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई / नागपूर. 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, अहमदनगर / उपकोषागार अधिकारी, राहुरी, जिल्हा 
अहमदनगर. 
१०.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई / निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
११.मुख्य लेखा परीक्षक, स्थानिक निधी लेखा, कोकण भवन, नवी मुंबई. 
१२.उप मुख्य लेखा परीक्षक (वरिष्ठ) स्थानिक निधी लेखा, कोकण भवन, नवी मुंबई. 
१३.कक्ष अधिकारी, वित्त विभाग (व्यय-१ / अर्थसंकल्प - १३), मंत्रालय, मुंबई - Yoo ०३२. 
१४.कक्ष अधिकारी, नियोजन विभाग (१४३१), मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
१५.कक्ष अधिकारी, कार्यासन २-अ, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई - Yoo ०३२. 
१६.कार्यासन ७-अ (निवडनस्ती), कृषि व पदुम विभाग, मंत्राळय, मुंबई - Yoo ०३२. 


one ७ -&१ 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


